मंत्रालयीन विभागातील कक्ष 
अधिकारी या संवर्गाची वर्षनिहाय 
पदसंख्या निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कअनि -१११९ /प्र.क्र.१४/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा- १) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही/१०८३/४६/चौदा, दिनांक ५ फेब्रुवारी, १९८६. 

2) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक सीसीए-१७०९/प्र.क्र.१३९/२००९/१४-ब, दिनांक २६ मे, २०११. 

३) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक सीसीए-१७१२/प्र.क्र.५५/२०१२/१४-ब, दिनांक २ सप्टेंबर, २०१३. 

४) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक कअनि-१११५/प्र.क्र.३/२०१५/१४-ब, दिनांक १३ जानेवारी, २०१५. 

५) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक कअनि-१११७/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१७ 
प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन क्र.२,३,४,५ येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे सन १९८६ ते २०००, सन २००१ ते 
२०१३, सन २०१४ ते २०१५ व सन २०१६ ते २०१७ या प्रत्येक वर्षातील दिनांक १ जानेवारी रोजीची 
मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील मंजूर पदसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. 
त्याअनुषंगाने सन २०१८ व २०१९ या वर्षातील दिनांक १ जानेवारी रोजीची कक्ष अधिकारी संवर्गातील 
मंजूर पदसंख्या निश्चित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गाची सन २०१८ व २०१९ या 
वर्षातील दिनांक १ जानेवारी रोजीची कक्ष अधिकारी संवर्गातील मंजूर पदसंख्या खालीलप्रमाणे निश्चित 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र कालावधी मंजूर पदसंख्या 
| 9 | दिनांक १.१.२०१८ ७५० 
२ | दिनांक 9.9.2098 ७४७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२६११४७२४३८०७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bh 


; 
G Dl Of Maharashtr General 
aj a al a al Administration Department, postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ad 
re 18a72725a47b4f0, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b3 13c3fefSdc2ad659e360f 
Bhimrao Guray ४ याचा 
Date: 2019.02.26 14:50:46 +05'30' 
(ग. भि. गुरव) 
.भि. 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 

१ सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), मुंबई - ४०० ०३२. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४, १४-अ. 

३ निवडनस्ती 


